मोबाईल टॉवर वरील मालमत्ता कर व अनधिकृत 
टॉवरसाठी समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४२/नवि-२० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
४ था मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० डिसेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना:- 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार विविध 
महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये मोबाईल टॉवरवर आकारण्यात येणारा प्राप्तीकर हा वेगवेगळा 
असल्याने सदर प्राप्तीकर एकसमान / सुसूत्रीकरण करण्यासाठी तसेच राज्यातील अनधिकृत मोबाईल 
टॉवर अधिकृत करण्यासाठी काय कार्यपध्दती असावी व किती कालावधीत सदर कार्यवाही पूर्ण करावी 
याबाबत शासन स्तरावर समिती नेमण्याबाबतचा विषय शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय:- 

राज्यातील मोबाईल टॉवरवरील आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी 
तसेच अनधिकृत मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत व याकरिताचा 
कालावधी विहित करण्याबाबत आवऱ्यक त्या उपाययोजना सुचविण्याकरिता खालीलप्रमाणे समिती गठित 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. संबंधित अधिकारी समितीतील पदनाम 
| ae प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 

२. | अप्पर मुख्य सचिव, महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

३. | अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

| og. | सचिव / प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 

५. | आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई सदस्य-सचिव 


सदर समितीस आवश्‍यक वाटतील अशा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना व इतर संबंधितांना, सदर समिती 
विचार विनिमयासाठी निमंत्रित करु aro. 


या समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 


> राज्यातील मोबाईल टॉवरवर आकारण्यात येणारा प्राप्तीकर यांचे सुसूत्रीकरण करणे तसेच 
या आधीच्या थकबाकी बाबत विचार करणे. 

> अनधिकृत मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यासाठी कार्यपध्दती व कालावधी निश्चित करणे. 

Access Charges याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करणे. 

> Restoration Charges (ROW) निश्चित करणे. 


Vv 


उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविण्यात याव्यात व समितीचा अहवाल 94 दिवसांत 
सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.२४२/नवि-२० 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१०१५४२१४९९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by C Priyanka 
Date: 2021.12.10 15:44:53 +05'30' 
(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री नगर विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री नगर विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सचिव / प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-१), मंत्रालय, मुंबई. 
७) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (नवि-२), मंत्रालय, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी मुंबई. 
९) निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


